महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील 
अशासकीय सदस्यांच्या अध्यक्ष व सदस्य या 
पदावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०७/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२०. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 

प्र.क्र.२२/२२-स, दिनांक ०५.०४.२०१८ व १६.०४.२०१८ 

(२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.८६/२२-स, दिनांक ०४.०८.२०१८. 

(३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.१४२/२२-स, दिनांक १८.०७.२०१९. 

(४ शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.९४/२२-स, दिनांक २१.०९.२०१९ 

(५) सहकार आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : ४साआ/कायदा व 
वैधा.कार्य/अ.शा.सदस्य/नियुक्‍्ती रद्द/१६/२०२०, दिनांक १५.०१.२०२०. 

(६) सहकार आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : ४साआ/कायदा व 
वैधा.कार्य/अ.शा.सदस्य/नियुक्‍ती रद्द/४०/२०२०, दिनांक ०६.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेची नव्याने पुर्नरचना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०५.०४.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर परिषदेचा कार्यकाल दिनांक 
२१.०२.२०१८ पासून तीन वर्ष अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल 
तोपर्यंत होता. सदर महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील अध्यक्ष व सदस्य या पदावरील संदर्भ 
क्रमांक (9) ते (४) येथील शासन निर्णयान्वये अशासकीय सदस्याच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवर अध्यक्ष व सदस्य या पदावर खालील TIA दर्शविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०७/२२-स 


अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या होत्या. आता 
सदर परिषदेवरील खालील Tees दर्शविलेल्या व्यक्तींच्या अध्यक्ष व सदस्य या पदावर 
केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
परिषदेवर अध्यक्ष व सदस्यांच्या खालीलप्रमाणे केलेल्या नियुक्त्या या निर्णयाच्या दिनांकापासून 
रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ. क्र. अज्ञासकीय सदस्यांची नावे पदनाम 
q | HARE चरेगांवकर अध्यक्ष ( राज्यमंत्री दर्जा) 
२  । दत्तात्रयकाशिनाथ कुलकर्णी, उस्मानाबाद सदस्य 
3 श्री.सीताराम बाजी राणे, ठाणे सदस्य 
8 श्री.रामदास त्र्यंबक देवरे, नाशिक सदस्य 
५  । श्री.शिवाजी हिंदुराव पाटील, सांगली सदस्य 
६ । श्री.संजय AS, नागपूर सदस्य 
७ श्री.दिलीप बाबुराव पतंगे, सोलापूर सदस्य 
८ | श्री.नामदेवराव पांडुरंग घाडगे, पुणे सदस्य 
९ ।श्री.महेद्र शिवाजी हिरे, नाशिक सदस्य 


२. तरी, सदर आदेशाची अंमलबजावणी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ 
सादर करावा. 
2. Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२००३०२११५०३७९३०२ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by RAJU KALLUJI NARPANDE. 


Digi 
DN: c=IN tr. 
2.5.4.20=445c05397d3e5facS83c028b06de2a 1fa2b53743e9 


82f5c31c9f3ffb560b0c16, postalCode=40( 


BAI, 
serialNumber=f8faa1950255 19ecce143f48fe16b8572d279b 
N AR PA N D E 777914644 1b412b267fb25acd8, ou=NA, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=RAJU KALLUJI NARPANDE 
Date: 2020.03.02 11:53:29 +05'30 


(राजू नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


-O 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.श्री.शेखर चरेगांवकर,अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा), महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, नविन 
मध्यवर्ती इमारत, CIMA रोड, पुणे - ४११ ००१. 


Bw 2 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०७/२२-स 


५) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) मा.प्रधान सचिव (सहकार) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


yaa) 


मा.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती, कार्यासन-२२-स, सहकार, पणन व Tare विभाग. 


¢ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


